RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


Reg . No.MH /MR/ South -321 /2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ [ पृष्ठे ३४, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जून २०१४ 
( संदर्भ कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्र . सीडीए १०१४ / (८०/१४ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ च्या उप कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . २, ३, ४ , ५ व ६ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटदारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक 
राहील. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा ज्या तारखेपासून 
लागू होईल ती तारीख 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 
( ४ ) 
सर्व 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


३० जून २०१४ 


१ शहापूर ल . पा . योजना , 

ता . अकोट , 
जिल्हा अकोला 


( ३ ) 
शहापूर ल . पा . योजनेचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र एकूण ५ ९ ४ 
हेक्टर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd June 2014 


( See Section 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


No.CDA - 1014 /(80/14 )/CAD (Works ).- In exercise of the power conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable, Sections of the Act , Date of 
Application and other details as specified in Columns ( 2 ),(3 ),(4 ),(5 ) and (6 ) of the table below for 
bringing in force, the provision of the Act . In said notified area , as provided under Section 7 of the 
Act, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier 
of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall be binding 

all 
the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers 
Act, 2005 : 


on 


Irrigation Project 


Applicable area 


Remark 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date 
of application 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


All 


30th June 2014 


1 Shahapur Minor Entire Command Area 

Irrigation Project, of Shahapur Minor 
Tq . Akot, Dist. Akola . Irrigation Project. 

(594 Hectar ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


३ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३ जून २०१४ 

[ संदर्भ कलम १( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सीडीए १०१४ / (८०/१४) / लाक्षेवि ( कामे) .- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलमे ५, ६ , १०, १३, १६ , ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ३ व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित करत आहेत. 
तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत . 


. 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


( १ ) 

( २ ) 
१ शहापूर ल . पा. योजनेचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

( एकूण ५ ९ ४ हेक्टर ) 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 
कार्यकारी अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे 
विभाग , अकोला . 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 
संदर्भातील अपिलीय 

अधिकारी 

( ४ ) 
अधीक्षक अभियंता, 
अकोला पाटबंधारे 
मंडळ , अकोला . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १ ९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 3rd June 2014 


[ See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION - II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 


No. CDA - 1014 /(80/14 )/CAD (Works).— In exercise ot the power conferred by Sections 5 , 6 , 10 , 13 , 
16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 
(23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal Officers and 
Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3) and (4 ) of the table below for the 

oses of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 : 


Sr. No. 


Project and Area 


Duly empowered Canal Officers . 
For all purposes 

To handle matters 
( except appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act , 2005 . 

Act , 2005. 
( 3 ) 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Entire Command Area of 
Shahapur Minor Irrigation Project 
(594 Hectar) 


Executive Engineer , 
Akola , Irrigation 
Division , Akola . 


Superintending 
Engineer , Akola 
Irrigation Project 
Circle , Akola . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


५ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ५ जून २०१४ 
( संदर्भ कलम क्र . १ चे उपकलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्र . सीडीए २०१३ / (३८४/१३ ) लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम क्र . १ च्या उप कलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ( २ ), ( ३), ( ४ ), ( ५) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, 
क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ 
मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटादारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि 
पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व 
जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील . 


. 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 
( ४ ) 


कायदा ज्या 
तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


वसना उपसा 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


सिंचन योजना , 
ता . कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा 


टप्पा १ अंतर्गत वितरिका क्रमांक १ 
वरील थेट विमोचके क्र . १ ते ८ , 
वितरिका क्र . १ च्या उप वितरिका 
वरील विमोचके क्र . ९ ते ३२ 
वितरीका क्र . २ वरील थेट 
विमोचके क्र . ३३ ते ३७ व 
वितरिका क्र . २ च्या उप वितरिका 
वरील विमोचके क्र . ३८ ते ४५ चे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 5th June 2014 . 

[ See Section - 1 ( 3 ) of the Act) ] 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA - 2013 /( 384/13) /CAD (Works ).— In exercise of the power conferred by Sec - 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable , Sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns (2 ),(3 ),(4 ),(5 ) & (6 ) of the table below for 
bringing in force , the provision of the Act. In said notified area , as provided under Sec.7 of the 
Act , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier 
of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers 
Act 2005 : 


Sr. 


Irrigation Project 


Applicable 


Remark 


No. 
( 1 ) 


area 
( 3 ) 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date of 
application 

( 5 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


All 


30 June 2014 


... 


1 Vasana Lift Irrigation 

Scheme, Tal. Koregaon 
Dist. Satara . 


Command Area of stage I 
under Direct Outlet 
No. 1 to 8 of Distributary 
No. 1, Direct Outlets 
No. 9 to 32 on Minors 
and Subminors of 
Distributary No. 1 , 
Direct Outlets No. 33 to 37 
on Distributary No. 2 and 
Direct Outlets on minors 
and subminors of 
Distributary No.2 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


७ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जून २०१४ 

संदर्भ कलम क्र . १ ( ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सीडीए. २०१३ /( ३८४/१३ ) लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम क्र . ५ , ६ , १० , १३, १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . (३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित 
करत आहेत . तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 
कार्यकारी अभियंता, 
धोम कालवे विभाग क्र . २ , 


( १ ) 


म.सिं.प.शे.व्य 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरीता 
( अपील वगळता ) 

( ४ ) 
अधीक्षक अभियंता , 

सातारा पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ , सातारा . 


१ 


सातारा . 


( २ ) 
वसना उपसा सिंचन योजना ता . कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा , टप्पा १ अंतर्गत 
वितरिका क्र . १ वरील थेट विमोचके क्र . १ ते ८ , 
वितरिका क्र . १ च्या उप वितरिका वरील विमोचके 
क्र . ९ ते ३२, वितरिका क्र . २ वरील थेट विमोचके 
क्र . ३३ ते ३७ व वितरिका क्र . २ च्या 
उप वितरिका वरील विमोचके क्र . ३८ ते ४५ चे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 5th June 2014 . 


[ See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION - II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 


No. CDA -2013 /( 384/13 )/CAD (Works ).— In exercise ot the power conferred by Sections 5 , 6 , 10 , 13 , 
16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns ( 3 ) and (4 ) of the table 
below for the purposes of MMISF Act, 2005 : 


Sr. No. 


Project & Area 


Duly empowered Canal Officers . 
For all purposes 

To handle matters 
( except appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act , 2005 . 

Act , 2005 . 
3 

4 


1 


2 


1 


Executive Engineer , 
Dhom Canal 
Division No. 2 , 
Satara . 


Superintending 
Engineer , Satara 
Irrigation Project 
Circle , Satara . 


Vasana Lift Irrigation Scheme 
Tal. Koregaon , Dist. Satara 
Command Area of stage I under 
direct Outlet No. 1 to 8 of 
Distributary No. 1, Direct Outlets 
No. 9 to 32 on Minors and 
subminors of Distributary No.1 , 
Direct Outlets No. 33 to 37 on 
Distributary No. 2 and Direct 
Outlets on minors and subminors 
of Distributary No. 2 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


९ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ६ जून २०१४ 
( संदर्भ कलम क्र . १ चे उपकलम क्र . ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 


. 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्र . सीडीए १०१३ / ( ४ ९ /१३) लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम 
क्र . १ च्या उप कलम क्र . ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . 
( २), (३), ( ४ ), (५ ), व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीन धारकास अथवा भोगवटादारास पाणी पुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटदारास बंधनकारक राहील . 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 


कायदा ज्या 
तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


सर्व 


३० जून २०१४ 


२ 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


. 


लघु पाटबंधारे तलाव लघु पाटबंधारे तलाव महाडीकवाडी 
महाडीकवाडी, ता . आटपाटी , अंतर्गतचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
जिल्हा सांगली. 
को . प . बंधारे सिंगनहळळी को . प . बंधारा , सिंगनहळळी, 
ता . जत , जिल्हा सांगली. 

ता . जत , जिल्हा सांगली 

अंतर्गत संपूर्ण लाभक्षेत्र 
ल . पा . तलाव , बेळुखी ल . पा . तलाव, बेळुखी, 
ता . जत , जिल्हा सांगली. 

ता . जत , जिल्हा सांगली 
अंतर्गत संपूर्ण लाभक्षेत्र 


३ 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


ल . पा . साठवण तलाव , 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


अंकलगी, ता . जत , 
जिल्हा सांगली. 


ल . पा . साठवण तलाव , 
अंकलगी, ता . जत , 

जि . सांगली 
अंतर्गत संपूर्ण लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya Mumbai 400 032 , dated 6th June 2014 . 


[ See Section - 1 (3 ) of the Act] 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 

No. CDA.1013 /(49/13 )/CAD (Works).- In exercise of the power conferred by Sec - 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project, Part of Command Area to which this Act is applicable , Sections of the Act, Date of 
Application and other details as specified in Columns (2 ),(3 ),(4 ),(5 ) & (6 ) of the table below for 
bringing in force , the provision of the Act. In said notified area , as provided under Sec.7 of the 
Act , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier 
of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers 
Act 2005 : 


Sr. 


Irrigation Project 


Remarks 


No. 
( 1 ) 


Applicable 

area 
( 3 ) 


Section 
applied 

( 4 ) 


Date of 
application 

(5 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


All 


30th June 2014 


1 M. I. Tank @ 

Mahadikwadi 
Tal. Atpadi, Dist. Sangli. 


Command Area 
of M. I. Tank 
@ Mahadikwadi. 


All 


30th June 2014 


... 


2 K. I. Weir @ 

Singanhalli, Tal. Jath , 
Dist. Sangli . 


Command Area of K. T. 
Weir @ Singanhalli , 
Tal. Jath , Dist. Sangli . 


All 


30th June 2014 


... 


3 M. I. Tank @ 

Belunkhi, Tal. Jath , 
Dist. Sangli . 


Command Area of M.I. 
Tank @ Belunkhi, 
Tal. Jath , Dist . Sangli . 


All 


30th June 2014 


... 


4 Storage Tank @ 

Ankalagi, Tal. Jath , 
Dist. Sangli. 


Storage Tank @ 
Ankalagi, Tal. Jath , 
Dist . Sangli. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


११ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१४ 

संदर्भ कलम क्र . १ ( ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सीडीए १०१३ /( ४९ / १३ ) लाक्षेवि ( कामे) .- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम 
क्र . ५, ६, १०, १३ , १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात 
स्तंभ क्र . ३, व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित करत 
आहेत . तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


( १ ) 

( २ ) 
१ लघु पाटबंधारे तलाव महाडीकवाडी अंतर्गतचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र 
२ को . प. बंधारा सिंगनहळळी ता . जत , जिल्हा सांगली 

अंतर्गत संपूर्ण लाभक्षेत्र 
ल . पा . तलाव , बेळंखी, ता . जत , जिल्हा सांगली 
अंतर्गत संपूर्ण लाभक्षेत्र 
ल . पा . साठवण, तलाव , अंकलगी, ता . जत 
जिल्हा सांगली अंतर्गत संपूर्ण लाभक्षेत्र 


म.सि.प.शे.व्य 
अधिनियम २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 
कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग , सांगली 
कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, सांगली 
कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग , सांगली 
कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग, सांगली 


म.सि.प.शे.व्य 
अधिनियम २००५ च्या 
संदर्भातील अपिलीय 

अधिकारी 

( ४ ) 
अधिक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे मंडळ , सांगली. 
अधिक्षक अभियंता , सांगली 
पाटबंधारे मंडळ , सांगली. 


३ 


अधिक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे मंडळ , सांगली . 
अधिक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे मंडळ , सांगली. 


४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya Mumbai 400 032, dated 6th June 2014 . 


See Rule - 1 ( 3 ) 
NOTIFICATION - II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 

No. CDA - 1013 /( 49/13 )/CAD (Works ).— In exercise ot the power conferred by Sections 5 , 6 , 10 , 
13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns-( 3 ) and (4 ) of the table 
below for the purposes of MMISF Act- 2005 : 


Sr. 


Project & Area 


No. 


Duly empowered Canal Officers. 
For all purposes 

To handle matters 
( except appeals) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act - 2005 . 

Act , 2005 . 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Command Area of M.I. Tank @ 
Mahadikwadi Tal. Atpadi, 
Dist. Sangli. 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division , Sangli. 


2 


Command Area of K.T. Weir @ 
Singanhalli , Tal. Jath , 
Dist . Sangli . 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division , Sangli. 


3 


Command Area of M.I. Tank @ 
Belunkhi, Tal. Jath , 
Dist . Sangli . 


Superintending 
Engineer , Sangli 
Irrigation Circle , 
Sangli. 
Superintending 
Engineer , Sangli 
Irrigation Circle , 
Sangli. 
Superintending 
Engineer , Sangli 
Irrigation Circle , 
Sangli . 
Superintending 
Engineer , Sangli 
Irrigation Circle , 
Sangli. 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division , Sangli. 


4 


Storage Tank @ 
Ankalagi, Tal. Jath , 
Dist . Sangli. 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division , Sangli . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


१३ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१४ 
( संदर्भ - कलम १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए २०१४ / ( ७२/१४ ) लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील कलम 
१ च्या उप कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २), (३ ), 
( ४ ), ( ५), व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटादारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटादारास बंधनकारक राहील . 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


शेरा 


कायदा लागू 
करण्याची 
कलमे 
( ४ ) 


कायदा ज्या 
तारखेपासून लागू 
होईल ती तारीख 

( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


१ 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


~ 


" 


" 


२ 


... 


... 


" 


४ 


... 


५ 


... 


६ 


प्रकल्प , 


- " 


... 


कासार्डे लघु पाटबंधारे तलाव , कासार्ड 

लघु 

पाटबंधारे तलावाचे 
ता . शाहुवाडी , जिल्हा कोल्हापूर. संपूर्ण लाभक्षेत्र ४ ९ ५ हेक्टर . 
कांडवण लघु पाटबंधारे तलाव , कांडवण लघु पाटबंधारे तलावाचे, 

ता . शाहुवाडी, जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र ६६ ९ हेक्टर . 
३ सोनुर्ले लघु पाटबंधारे तलाव , सोनुर्ले लघु पाटबंधारे तलावाचे, 

ता . शाहुवाडी , जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र ४६५ हेक्टर . 
पार्लेश्वर 

लघु पाटबंधारे तलाव, 

पार्लेश्वर 

लघु 

पाटबंधारे तलावाचे, 
ता . शाहुवाडी, जिल्हा कोल्हापूर. संपूर्ण लाभक्षेत्र ११६१ हेक्टर . 
उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे, 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर. संपूर्ण लाभक्षेत्र १७ ९ ७ हेक्टर . 
एरंडोल 

लघु पाटबंधारे 

एरंडोल 

लघु 

पाटबंधारे प्रकल्पाचे 
ता . आजरा , जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र २८२ हेक्टर . 
फये लघु प्रकल्प , 

फये लघु 

प्रकल्पाचे 
ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर. संपूर्ण लाभक्षेत्र ७०० हेक्टर . 
८ मेघोली लघु प्रकल्प, 

मेघोली 

लघु 

प्रकल्पाचे 
ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर. संपूर्ण लाभक्षेत्र ५१० हेक्टर . 
कोंडोशी लघु प्रकल्प , 

कोंडोशी 

लघु 

प्रकल्पाचे 
ता . भुदरगड, जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र ४०० हेक्टर . 
जेलुगडे लघु पाटबंधारे प्रकल्प , जेलुगडे लघु पाटबंधारे तलावाचे 

ता . चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र ७२० हेक्टर . 
११ येणेचवंडी लघु पाटबंधारे, येणेचवंडी लघु पाटबंधारेचे 

ता . गडहिंग्लज, जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र ३४० हेक्टर. 
१२ किटवाड 

लघु पाटबंधारे तलाव , 

किटवाड लघु पाटबंधारे तलावाचे 
ता . चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर . संपूर्ण लाभक्षेत्र ७५५ हेक्टर . 


७ 


_ " 


_ ". 


१ 


" 


... 


९ 


... 


" 


" 


" 


... 


- " 


__ " _ 


... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, जून १९-२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१३ 


सर्व 


३० जून २०१४ 


... 


१४ 


" 


पाटबंधारे तलाव , 


... 


कळसगादे लघु पाटबंधारे तलाव , 
ता. चंदगड , जिल्हा कोल्हापूर 
खडकओहोळ 

लघु 
ता . चंदगड , जिल्हा कोल्हापूर 
लकीकट्टी लघु प्रकल्प , 
ता . चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर 


कळसगादे 

लघु 

पाटबंधारे तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ३५० हेक्टर . 
खडकओहोळ 

लघु 

पाटबंधारे तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र २८० हेक्टर . 
लकीकट्टी लघु प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र ११ ९ ३ हेक्टर . 


" 


१५ 


... 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 6th June 2014 . 

( See Section - 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION - I 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 


area 


No. CDA. 2014 /( 72/14 )/CAD (Works ).- In exercise of the power conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah.XXIII of 
2005 ), the Governor of the State Government of Maharashtra hereby notifies Name of Irrigation 
Project , Part of Command Area to which this Act is applicable, Sections of the Act , Date of 
Application and other details as specified in Columns ( 2),( 3),(4 ),(5 ) & (6 ) of the table below for 
bringing in force, the provision of the Act. In said notified area , as provided under Section 7 of 
the Act, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water through Water User s Association shall 
be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System 
by Farmers Act , 2005 : 
Sr. Irrigation Project 

Applicable 

Section Date of Remark 
No. 

applied application 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) (5 ) 

( 6 ) 
1 Kasarde Minor Irrigation Entire Command Area All 30th June 2014 

Tank , Tal. Shahuwadi of Kasarde Minor 
Dist. Kolhapur 

Irrigation Tank 
Tal. Shahuwadi, 
Dist. Kolhapur , 

495 Hectares. 
2 Kandvan Minor Irrigation Entire Command Area 

_ ” _ 

... 
Tank , Tal. Shahuwadi, of Kandvan Minor 
Dist . Kolhapur . 

Irrigation Tank , 
Tal. Shahuwadi, 
Dist . Kolhapur, 

669 Hectares . 
3 Sonurle Minor Irrigation Entire Command Area _ ” — 

_ ” _ 
Tank , Tal. Shahuwadi, of Sonurle Minor 
Dist. Kolhapur . 

Irrigation Tank , 
Tal. Shahuwadi, 
Dist. Kolhapur, 

465 Hectares . 
4 Paleshwar Minor Irrigation Entire Command Area 
Tank , Tal. Shahuwadi 

of Paleshwar Minor 
Dist . Kolhapur . 

Irrigation Tank , 
Tal. Shahuwadi, 
Dist. Kolhapur , 

1161 Hectares . 
5 Uchangi Minor Irrigation Entire Command Area 
Tank , Tal. Ajara , 

of Uchangi Minor 
Dist. Kolhapur . 

Irrigation Tank , Tal. Ajara , 

Dist. Kolhapur, 1797 Hectares 
6 Erandol Minor Irrigation Entire Command Area of 
Tank , Tal. Ajara , 

Erandol Minor Irrigation 
Dist . Kolhapur . 

Tank , Tal. Ajara , 
Dist. Kolhapur , 
282 Hectares. 


22 


... 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १ ९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


(5 ) 


(6 ) 


30th June 2014 


... 


... 


... 


... 


... 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
7 Phaye Minor Irrigation Entire Command Area of All 

Tank , Tal. Bhudargad , Phaye Minor Irrigation 
Dist. Kolhapur . 

Tank , Tal. Bhudargad , 
Dist . Kolhapur, 

700 Hectares. 
8 Megholi Minor Irrigation Entire Command Area of 

Tank , Tal. Bhudargad , Megholi Minor Irrigation 
Dist . Kolhapur. 

Tank , Tal. Bhudargad , 
Dist. Kolhapur , 

510 Hectares. 
9 Kondushi Minor Irrigation Entire Command Area of 

Tank , Tal. Bhudargad , Kondushi Minor Irrigation 
Dist . Kolhapur. 

lank . Tal. Bhudargad , 

Dist . Kolhapur, 400 Hectares. 
10 Jelugade Minor Irrigation Entire Command Area of 

Tank , Tal. Chandagad , Jelugade Minor Irrigation 
Dist. Kolhapur . 

Tank , Tal. Chandagad. 
Dist. Kolhapur, 

720 Hectares. 
11 Yenechavandi Minor 

Entire Command Area of 
Irrigation Tank , 

Yenechavandi Minor 
Tal. Gadhinglaj, 

Irrigation Tank , 
Dist. Kolhapur . 

Tal. Gadhinglaj, 
Dist . Kolhapur , 

340 Hectares . 
12 Kitwad Minor Irrigation Entire Command Area of 

Tank , Tal. Chandagad , Kitwad Minor Irrigation 
Dist. Kolhapur . 

Tank , Tal. Chandagad , 
Dist. Kolhapur , 

755 Hectares. 
13 Kalasgade Minor Irrigation Entire Command Area of 

Tank , Tal, Chandagad , Kalasgade Minor Irrigation 
Dist. Kolhapur. 

Tank , Tal. Chandagad , 
Dist . Kolhapur, 

350 Hectares. 
14 Khadakohol Minor Irrigation Entire Command Area 

Tank , Tal. Chandagad, of Khadakohol Minor 
Dist . Kolhapur 

Irrigation Tank , 
Tal. Chandagad , 
Dist . Kolhapur, 

280 Hectares . 
15 Lakkikatti Minor Irrigation Entire Command Area 

Tank , Tal. Chandagad , of Lakkikatti Minor 
Dist . Kolhapur. 

Irrigation Tank , 
Tal. Chandagad , 
Dist. Kolhapur, 
1193 Hectares. 


... 


2 


... 


_ ” _ 


... 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


१७ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१४ 

[ संदर्भ. - कलम १( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक २ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सीडीए. २०१४ / ( ७२/१४ ) लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलमे क्र . ५, ६, १० , १३, १६, ४२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ३, व ४ मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियमाच्या हेतूकरिता कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अधिसूचित 
करत आहेत . तसेच त्या कालवा अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


यथोचितरित्या सक्षम करण्यात आलेले कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 

सर्व हेतूकरिता 
( अपील वगळता) 

( ३ ) 
कार्यकारी अभियंता , लघु 
पाटबंधारे विभाग, कोल्हापूर . 


म.सिं.प.शे.व्य . 
अधिनियम , २००५ च्या 
संदर्भातील अपिलीय 

अधिकारी 

( ४ ) 
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर . 


" 


१ 


१ 


" 


५ उचंगी 


" 


१ 


( १ ) 

( २ ) 
१ कासार्डे लघु पाटबंधारे तलाव, तालुका शाहूवाडी , 

जिल्हा कोल्हापूर चे संपूर्ण लाभक्षेत्र ४९ ५ हेक्टर. 
२ कांडवण लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका शाहूवाडी , 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ६६९ हेक्टर. 
३ सोनुर्ले लघु पाटबंधारे तलाव, तालुका शाहूवाडी, 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ४६५ हेक्टर . 
४ पार्लेश्वर 

लघु पाटबंधारे 

तलाव, तालुका शाहूवाडी, 
जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ११६१ हेक्टर . 

लघु पाटबंधारे प्रकल्प , तालुका आजरा , 
जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र १७९ ७ हेक्टर. 
६ एरंडोल लघु पाटबंधारे प्रकल्प तालुका आजरा , 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र २८२ हेक्टर. 
७ फये लघु प्रकल्प, तालुका भुदरगड, 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ७०० हेक्टर. 
८ मेघोली लघु प्रकल्प , तालुका भुदरगड, 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ५१० हेक्टर. 
कोंडोशी 

लघु प्रकल्प , तालुका भुदरगड , 
जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ४०० हेक्टर . 
१० जेलुगडे लघु पाटबंधारे तलाव , तालुका चंदगड, 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ७२० हेक्टर . 
११ येणेचवंडी 

लघु 

पाटबंधारे योजना , तालुका 
जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ३४० हेक्टर . 


" 


" 


" 


" 


" 


९ 


" 


" 


गडहिंग्लज , 


" 


_____ 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


( ३ ) 


( ४ ) 


कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, कोल्हापूर . 


अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर 
पाटबंधारे मंडळ , कोल्हापूर . 


" 


" 


( १ ) 

( २ ) 
१२ किटवाड लघु पाटबंधारे तलाव, तालुका चंदगड , 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ७५५ हेक्टर. 
१३ कळसगादे 

लघु पाटबंधारे 

तलाव, तालुका चंदगड , 
जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ३५० हेक्टर . 
१४ खडकओहोळ 

लघु 

पाटबंधारे तलाव, तालुका चंदगड , 
जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र २८० हेक्टर. 
१५ लकीकटटी लघु प्रकल्प , तालुका चंदगड , 

जिल्हा कोल्हापूरचे संपूर्ण लाभक्षेत्र ११९ ३ हेक्टर. 


" 


____ " _ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


र . रा . शुक्ला, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


१ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralaya Mumbai 400 032 , dated 6th June 2014 . 


[See Rule - 1 ( 3 ) ] 


NOTIFICATION - II 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA - 2014 /(72/14 )/CAD (Works).- In exercise ot the power conferred by sections 5 , 6 , 10 , 
13 , 16 , 42 of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 
(Act No. 23 of 2005 ), the Governor of Maharashtra , hereby notifies the appointment in (of Canal 
Officers and Appellate Officers and empowers them as specified ) Columns-( 3 ) and ( 4 ) of the table 
below for the purposes ofMMISF Act, 2005 : 


Sr. 


Project and Area 


No. 


Duly empowered Canal Officers . 
For all purposes 

To handle matters 
( except appeals ) related to Appeals 
of MMISF 

under MMISF 
Act , 2005 . 

Act , 2005 . 
( 3 ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Superintending 
Kolhapur Irrigation 
Circle , Kolhapur. 


2 


3 


4 


5 


_ ” _ 


Entire Command Area of Kasarde Executive Engineer , 
Minor Irrigation Tank , Tal. Shahuwadi, Minor Irrigation 
Dist. Kolhapur 495 Hectares 

Division Kolhapur . 
Entire Command Area of Kandvan 
Minor Irrigation Tank , Tal. Shahuwadi, 
Dist. Kolhapur 669 Hectares 
Entire Command Area of Sonurle 
Minor Irrigation Tank , Tal. Shahuwadi, 
Dist. Kolhapur 465 Hectares 
Entire Command Area of Paleshwar 
Minor Irrigation Tank , Tal. Shahuwadi, 
Dist . Kolhapur 1161 Hectares 
Entire Command Area of Uchanig 
Minor Irrigation Tank , Tal. Ajara , 
Dist . Kolhapur 1797 Hectares 
Entire Command Area of Erandol 
Minor Irrigation Tank , Tal. Ajara , 
Dist. Kolhapur 282 Hectares 
Entire Command Area of Phaye 

_ ” — 
Minor irrigation Tank , 
Tal. Bhudargad , Dist . Kolhapur, 
700 Hectares 
Entire Command Area of Megholi 
Minor Irrigation Tank , Tal. Bhudargad , 
Dist. Kolhapur. 
510 Hectares 
Entire Command Area of 
Kondushi Minor Irrigation Tank , 
Tal. Bhudargad , Dist. Kolhapur , 
400 Hectares 


6 


7 


_ ” _ 


8 


22 


9 


भाग चार - ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Executive Engineer , 

Minor Irrigation 
Division Kolhapur . 


Superintending 
Kolhapur Irrigation 
Circle , Kolhapur. 


> 


" 


10 Entire Command Area of Jelugade 

Minor irrigation Tank , 
Tal. Chandagad , Dist. Kolhapur 

720 Hectares. 
11 Entire Command Area of 

Yenechavandi Minor Irrigation Tank , 
Tal. Gadhinglaj Dist. Kolhapur 

340 Hectares 
12 Entire Command Area of Kitwad 

Minor Irrigation Tank , 
Tal. Chandagad , Dist. Kolhapur 

755 Hectares 
13 Entire Command Area of 

Kalasgade Minor Irrigation Tank , 
Tal. Chandagad , Dist . Kolhapur 

350 Hectares 
14 Entire Command Area of 

Khadakohol Minor Irrigation , 
Tank , Tal. Chandagad , 

Dist. Kolhapur. 280 Hectares 
15 Entire Command Area of 

Lakkikatti Minor Irrigation Tank , 
Tal. Chandagad , Dist . Kolhapur 
1193 Hectares 


22 


_ ” — 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. R. SHUKLA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , 


शके १ ९ ३६ 


२१ 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ जून २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१. 

आयडीसी. २०१३ / प्र.क्र . ८ ९/ उद्योग-१४. - ज्याअर्थी अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ 
( १ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००७/ ( ४८ )/ उद्योग -१४ , दिनांक १७ एप्रिल २०१० अन्वये 
महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा . 
तीन ) चे कलम सहा दिनांक २२ एप्रिल २०१० रोजी अंमलात आणले होते उक्त अधिनियमाच्या आधारे अनुसूचित नमूद केलेले क्षेत्र 
अधिनियमाच्या कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे खंडाळा व मौजे म्हावशी, ता . खंडाळा , जिल्हा सातारा येथील 
जमीन औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १ पोट- कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्याय सोडून महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण ६ , दिनांक ११ जून २०१४ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर 
केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 

अनुसूची 
मौजे खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे . आर . ) 


१ 


१८२ पै . 


०.२३ 


चतुःसीमा : 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गट नं . १८४ 
गट नं . १८१ 
गट नं . १८२ पै . 
रस्ता व गट नं . १७५ . 


मौजे खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे . आर . ) 


१ 


१ ९ ४ पै . 


०.०५५ 


चतुःसीमा 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे बावडेची शीव 
गट नं . १ ९ ३ 
गट नं . १ ९ ४ पै. 
गट नं . १ ९ ३ . 


.. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ /ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


मौजे खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे . आर .) 


१ 


१ ९ ५ पै . 


०.१२ 


܀ 


.. 


चतुःसीमा 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गट नं . १ ९ ४ 
रस्ता व गट नं . २०३ 
गट नं . १ ९ ५ पै. 
गट नं . १ ९ ३ . 


.. 


मौजे खंडाळा, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 


( हे . आर .) 

१.१० 


१ 


२०० अ . 


२ 


२०० ब 


०.३६ 


३ 


२०१ 


एकूण 


२.०१ 


चतुःसीमा 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे बावडेची शीव 
रस्ता व गट नं . २०३ 
गट नं . २०२ 


नं . १९९ . 


मौजे म्हावशी, तालुका खंडाळा, जिल्हा सातारा 


अ . क्र . 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे . आर .) 


१ 


६५३ अ . 


५.०३ 


२ 


६५३ ब पै. 


०.३१ 


३ 


६५७ 


६.६० 


एकूण 


११.९ ४ 


चतुःसीमा : 


.. 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गट नं . ६५८ 
गट नं . ६४६ 
गट नं . ६५१, ६५२ , ६२३ , ६५४ व ६५६. 
मौजे बावडा व खंडाळयाची शीव . 


܀ 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै. भू. लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


p 


ev 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Shahid Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated 11th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC . 2013/ C.R.89 /IND - 14. — Wheareas, by the GovernmentNotification , Industries , Energy 
and Labour Department No. IDC . 2007 /(48 )/Ind - 14 , dated the 17th April 2010 , issued under sub 
section (3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah . III of 1962) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ”) the Government of Maharashtra has appointed the 
22nd April 2010 to be the date from which the provisions of chapter VI of the said Act shall take 
effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared 
those areas as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act . 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that , certain areas of the 
said industrial area in village Khandala and Mhavashi in Taluka Khandala of District Satara , 
more particularly mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the 
said area ” ) are not required for the purpose of development as an industrial area ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby, with effect from the 11th June 2014 , declares 
that the provisions of Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said area and the 
areas shall not be the part of the industrial area so declared, except as respects things done or 
omitted to be done before that date . 


Schedule 


Village Khandala , Tal. Khandala , Dist. Satara 


S. No. Gat No. 


Area 


(H. R ) 


1 


182 Pt. 


0.23 


Boundary. 

North by 
South by 
East by 
West by 


Gat No. 184 
Gat No. 181 
Gat No. 182pt . 
Road and Gat No. 175 . 


Village Khandala , Tal. Khandala , Dist. Satara 


S. No. Gat No. 


Area 


(H. R ) 


1 


194pt . 


0.055 


.. 


Boundary. 

North by 
South by 
East by 
West by 


Village boundary of Mouje Bawada 
Gat No. 193 
Gat No. 194pt. 
Gat No.. 193 . 


.. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


Village Khandala , Tal. Khandala , Dist. Satara 


S. No. Gat No. 


Area 


( H. R ) 


1 


195pt . 


0.12 


Boundary. 

North by 
South by 
East by 
West by 


Gat No. 194 
Road and Gat No. 203 
Gat No. 195pt . 
Gat No. 193 . 


.. 


Village Khandala , Tal. Khandala , Dist. Satara 


S. No. Gat No. 


Area 


(H. R ) 


1 
2 
3 


200A 
200B 
201 


1.10 
0.36 
0.55 


Total 


2.01 


Boundary. 


North by 
South by 
East by 
West by 


Village boundary of Mouje Bawada 
Road and Gat No. 203 
Gat No. 202 
Gat No. 199 . 


Village Mhavashi, Tal. Khandala , Dist . Satara 


S. No. Gat No. 


Area 


( H. R ) 


1 


2 
3 


653A 
653B Pt. 

657 


5.03 
0.31 
6.60 


Total 


11.94 


: 


Boundary. 

North by 
South by 
East by 
West by 


Gat No. 658 
Gat No. 646 
Gat No. 651, 652, 623 , 654 and 656 . 
Village boundary of Mouje Bawada and Khandala . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १ ९-२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


२५ 


. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


दिनांक १२ जून २०१४ . 


अधिसूचना 


. 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्र . आयडीसी-२०१० / प्र.क्र . ९ ८०/ उद्योग-१४. - ज्याअर्थी अनुसुचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ 
( १ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्र . आयडीसी. २०१० /(९ ८० )/ उद्योग -१४, दि . २८ फेब्रुवारी २०११ अन्वये मौजे. मुदखेड आणि मौजे. न्याहाळी, ता . मुदखेड , जि . नांदेड 
येथील अधिसूचनेत विनिदिष्ट केलेले क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, मौजे. मुदखेड , ता. मुदखेड , जि . नांदेड ( यानंतर त्यास उक्त क्षेत्र असे संबोधले आहे ) येथील जमीन औद्योगिक क्षेत्राच्या 
विकासासाठी आवश्यक नाही असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ च्या महा.- ३) चे कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर 
करुन व बॉम्बे जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे ( १९ ०४ चा मुंबई १ ) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त औद्योगिक 
क्षेत्राकरिता उक्त अधिसूचनेनुसार अधिसूचित केलेले क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 

उक्त अधिसूचनेतील अनुसूचित उल्लेखित शब्द मौजे. मुदखेड , ता . मुदखेड, जि . नांदेड आणि त्या खालील तक्ता व चर्तुःसिमा यामध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे : 

अनुसूची 
मौजे मुदखेड, तालुका मुदखेड, जिल्हा नांदेड 
अ . क्र . 

क्षेत्र ( हे. आर. ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


गट नं . 


१ . 


४२७ पैकी 


४२.६५ 


एकूण 


४२.६५ 


.. 


चतुःसीमाः - मौजे मुदखेड 

उत्तरेस मौजे मुदखेड येथील गट नं ४१८ , ४१९, ४२० , ४२१, ४२२ , ४२६, ४२८ , ४२९ , ४३६, ४३८ , ४३९ व ४४० 
दक्षिणेस मौजे मुदखेड येथील गट नं ४२७ पैकी वाटप क्षेत्र ( सरकारी), ४६३, ४७८ व मौजे. 

मेंडक्याची शीव . 
पूर्वेस मौजे मेंडक्याची शीव. मौजे मुदखेड गट नं . ४०७ व ४०८ 
पश्चिमेस मौजे मुदखेड येथील गट नं ४५४ व ४५५ . 

अनुसूची 
औद्योगिक क्षेत्र म्हणून आवश्यक नसलेले क्षेत्र. 
मौजे मुदखेड , तालुका मुदखेड , जिल्हा नांदेड . 
अ . क्र . 

गट नं . क्षेत्र ( हे. आर . ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ . ४२७ पैकी (स्थळ अ) ४.८५ 
४२७ पैकी (स्थळ ब ) ०.२०३६५ 

एकूण : ५.०५ 


२ . 


भाग चार - ब-४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४, शके १ ९३६ 


चतुःसीमाः - मौजे मुदखेड 

स्थळ ( अ ) 
उत्तरेस मौजे मुदखेड येथील गट नं ४२२, ४२६ , ४२८ , ४२९ , ४३६ , ४३८ , ४३९ व ४४० 
दक्षिणेस : मौजे मुदखेड येथील गट नं ४२७ पैकी वाटप क्षेत्र, मौजे मुदखेड गट नं . ४६३, ४७८ 
पूर्वेस मौजे मेंडक्याची शीव व मौजे मुदखेड गट नं . ४२७ वाटप क्षेत्र . 
पश्चिमेस मौजे मुदखेड येथील गट नं . ४५४ व ४५५ 
स्थळ ( ब ) 
उत्तरेस मौजे मेंडक्याची शीव 
दक्षिणेस : मौजे मुदखेड येथील गट नं ४८ ९ 
पूर्वेस मौजे मेंडक्याची शीव 
पश्चिमेस मौजे मुदखेड येथील गट नं . ४२७ पैकी मऔविमच्या ताब्यातील क्षेत्र . 


.. 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै . 
शासनाचे उप सचिव . 


भू . 


लटके, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


२७ 


INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Shahid Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 12th June 2014 


NOTIFICATION 


Maharashtra Industrial Development Act , 1961. 

No. IDC . 2010 / C.R.980 /IND - 14 Whereas, by the Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC 2010 / ( 980 )/ Ind - 14 , dated the 28th February 2011, (hereinafter 
referred to as " the said Act ” ), the Government of Maharashtra has, in exercise of the powers 
conferred by clause (g ) of section 2 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah.III 
of 1962), declared the area of Villages Mudkhed and Nyahali in Taluka Mudkhed of District 
Nanded , mentioned in the Schedule appended to the said notification , as an industrial area for 
the purposes of the said Act . 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that , certain areas of the 
said industrial area of Village Mudkhed in Taluka Mudkhed of District Nanded , more particularly 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area ” ), is not 
required for the purpose of development as an industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (g ) of section 2 of the said Act, 
read with section 21 of the Maharashtra General Clauses Act ( I of 1904 ) the Government of 
Maharashtra hereby declares that the said area shall not be the industrial area so declared , and 
for that purpose , amends the said notification as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , for the words “ Village Mudkhed , Taluka 
Mudkhed , District Nanded ” and the table thereunder including Boundaries thereof, the following 
shall be substituted , namely : 

Schedule 
Village Mudkhed , Taluka Mudkhed , District Nanded . 


Sr. No. Gat No. Area (H.R.) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 . 


427 Part 


42.65 


Total 


.. 


42.65 


Boundaries. 


On the North by : 


On the South by : 


Village Mudkhed Gat No. 418 , 419 , 420 , 421, 422 , 426 , 428 , 429, 436 , 
438 , 439 and 440 . 
Village Mudkhed Gat No. 427 part Distribute Area (Government ), 
463, 478 and Boundry of Village Mendaka. 
Boundary of Village Mendaka. Village Mudkhed Gat No. 407 and 408 
Village Mudkhed Gat No. 454 and 455 Distribute Area (Government ). 


.. 


On the East by 
On the West by 


Schedule 
Area not required for the purpose of development as an industrial area 

Village Mudkhed , Taluka Mudkhed , District Nanded 
Sr. No. Gat No. 

Area (H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


427 Part (Location A ) 


04.85 


2 


427 Part ( Location B ) 


0.20365 


Total 


.. 


05.05 


भाग चार - ब -५ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , जून १ ९ -२५, २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


Boundaries. 


Village : Mudkhed 


( 1 ) 


Location “ A ” Boundaries 


On the North by : 
On the South by : 


Village Mudkhed Gat No. 422 , 426 , 428 , 429 , 436 , 438 , 439 and 440 
Village Mudkhed Gat No. 427 part distribute area (Government ), 
Village Mudkhed Gat No. 463 & 478 . 
Boundary of Village Mendaka & Village Mudkhed Gat No. 427 Part 
distribute area (Govt ). 
Village Mudkhed Gat No. 454 and 455 


On the East by 


On the West by 


( 2 ) Location " B " Boundaries 
On the North by : Boundary of Village Mendaka 
On the South by : Village Mudkhed Gat No. 489 
On the East by Boundary of Village Mendaka 
On the West by Village Mudkhed Gat No. 427 Part area possesion in MIDC . 


.. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V.B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


२ ९ 


- 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १२ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१० / (१०३ ९) / उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्र.आयडीसी. २००९ / (८३) / उ -१४ , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०० ९ महाराष्ट्र शासनाने , सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम ६ दिनांक १२ 
नोव्हेंबर २००९ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, 

खंड ( ग ) 
अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर औद्योगिक क्षेत्रातील यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे नोकेवाडा ( रिठ ) व मौजे आलापल्ली, 
ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली येथील जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम ( ३), खंड २ ( ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
मौजे नोकेवाडा (रिठ ) व आलापल्ली, ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली येथील खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या 
गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे प्रकरण सहा, दिनांक १२ जून २०१४ पासून रद्द 
करीत आहे आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे नोकेवाडा (रिठ ), तालुका चामोर्शी, जिल्हा गडचिरोली 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( हे . आर .) 
१ २६ 

४.०१ 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं . 


२ 


२७ 


१.५२ 


eu 


३६ 


२.५७ 


एकूण 


८.१० 


.. 


चतुः: सीमा. 
सर्वे नं . २६ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . २५ 
मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . ३६ 
मौजे नोकेवाडा शिव असे व सरकारी जंगल 
मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . २४. 


चतुःसीमा . 


सर्वे नं . २७ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . ३६ चा भाग असे 
आष्टी ते अहेरी जाणारा राज्य मार्ग 
मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . ३६ चा भाग असे 
मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . ३६ चा भाग असे . 


चतुःसीमा .. 


सर्व्हे नं . ३६ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे नोकेवाडा येथील सर्वे नं . २६ 
आष्टी ते अहेरी राज्य मार्ग असे 
मौजे नोकेवाडा गावाची शिव असे 
मौजे नोकेवाडा येथील सर्व्हे नं . २७ तसेच नोकेवाडाची शिव असे . 


भाग चार - ब -५ अ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २ ९ - आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


मौजा आलापल्ली, ता . चामोर्शी, जि . गडचिरोली 
सर्व्हे नं . 

हिस्सा नंबर 


अ . क्र . 


क्षेत्र 


( हे . आर .) 


१ 


४३ 


२ 


१.२० 


एकूण 


१.२० 


चतुःसीमा. 
सर्व्हे नं . ४३/२ 

उत्तरेस 
दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे आलापल्ली येथील सर्व्हे नं . ४४ , ४५, २२६, ४७, २२०० 
मौजे आलापल्ली येथील स.नं. ४७ 
मौजे आलापल्ली येथील स.नं. ६५ 
मौजे आलापल्ली येथील स.नं. २०६ . 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वै . भू . 

लटके , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


३१ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Shahid Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032, dated 12th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2010 /( 1039 )/IND-14.—Whereas, by Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No.IDC . 2009/(83)/IND - 14 , dated the 5th November 2009 , issued under 
sub -section (3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 (Mah.III of 
1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed 
the 12th November 2009 to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act 
shall take effect in certain areas mentioned in the Schedule appended to the said notification 
and declared those areas as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra is of the opinion that, certain areas of the 
said industrial area in Villages Nokewada (Rite ) and Allapali in Taluka Chamorshi of District 
Gadchiroli , more particularly mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred 
to as “ the said area” ) are not required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) 
of section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby , 
with effect from dated 12th June 2014 declares that the provisions of Chapter VI of the said Act 
shall cease to be in force in the said area and said areas shall not be the industrial area so declared , 
except as respect things done or omitted to be done before that date . 

Schedule 
Village Nokewada ( Rite ), Taluka Chamorshi, District Gadchiroli , 
Sr. No. Survey No. 

Area 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 
2 
3 


26 
27 
36 


(H.R.) 
4.01 
1.52 
2.57 


Total 


8.10 


Boundaries. 


Survey No. 26 

On the North by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 25 
On the South by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 36 
On the East by : Boundary of Village Nokewada and Government Forest 

On the West by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 24 . 
Survey No. 27 

On the North by : Boundary of Village Nokewada, Survey No. 36 Part 
On the South by : Boundary of Village Ashti to Aheri State Highway 
On the East by : Boundary of Village Nokewada, Survey No. 36 Part 

On the West by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 36 Part. 
Survey No. 36 

On the North by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 26 
On the South by : Boundary of Village Ashti to Aheri State Highway 
On the East by : Boundary of Village Nokewada 
On the West by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 27 . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४, शके १९ ३६ 


Village Allapali , Taluka Chamorshi, District Gadchiroli 


Sr. No. 

( 1 ) 


Survey No. 

( 2 ) 


Hissa No. 

( 3 ) 


Area 
(4 ) 


(H.R.) 
1.20 


1 


43 


2 


Total 


1.20 


Boundaries. 
Survey No. 43/2 

On the North by : Boundary of Village Allapali , Survey Nos . 44 , 45 , 226 , 47 , 2200 
On the South by : Boundary of Village Allapali , Survey No. 47 
On the East by : Boundary of Village Allapali , Survey No. 65 
On the West by : Boundary of Village Nokewada , Survey No. 206 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १९ -२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९ - आषाढ ४ , शके १९ ३६ 


३३ 


३ 


. 


. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ , दिनांक १७ जून २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१. 

क्र . आयडीसी. २०१३ / ( १४५० )/ उद्योग १४. -ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ 
(१ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१०६ / (१५१)/ उ-१४ , दिनांक २१ मार्च २००६ महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम सहा, दिनांक २२ 
मार्च २००६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) 
अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजेशिलाटणे, तालुका मावळ , जिल्हा पुणे येथील जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या 
विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट - कलम ( ३ ) व कलम २ , खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे ( १९ ०४ चा मुंबई १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात 
ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम 
प्रकरण सहा, दिनांक १८ जून २०१४ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे शिलाटणे, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे 


गट नं . 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 


१४८ 


०.८ ९ 


१४ ९ 


१.१७ 


१५२ 


१.०४ 


चतुःसीमा 


- 


܀ 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मुंबई- पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ . 
मौजे शिलाटणे गट नं . १५१,१५० . 
मौजे शिलाटणे गट नं . १४७ . 
मौजे शिलाटणे गट नं . १५३ व १५४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लटके, 


वै . 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून १ ९-२५ , २०१४ / ज्येष्ठ २९- आषाढ ४, शके १ ९ ३६ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated 17th June 2014 


NOTIFICATION 


66 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act , 1961. 

No. IDC . 2013/( 1450 )/ IND 14. — Whereas, by Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department , No. IDC . 2106 /( 151)/IND - 14 , dated the 21st March 2006 , issued in 
exercise under sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act , 1961 
(Mah.III of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act ” ), the Government of Maharashtra has 
appoined the 22nd March 2006 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said 
Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification 
and declared those areas as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that, certain area of said 
industrial area in village Shilatane in Maval Taluka, Pune District, more particularly mentioned 
in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area” ), is not required for 
the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21_of the Maharashtra 
General Clauses Act ( I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government 
of Maharashtra hereby , with effect from the 18th June 2014 , declares that the provisions of 
Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not 
be the part of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be 
done before that date . 

Schedule 
Village Shilatane, Taluka Maval, District Pune 


Gat No. 


Area (H.R ) 


148 
149 
152 


0.89 
1.17 
1.04 


Boundary. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


.. 


Mumbai- Pune National Highway No. 4 . 
Village Shilatane Gat No. 150, 151. 
Village Shilatane Gat No. 147 . 
Village Shilatane Gat No. 153, 154 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


: 


